सन 2023-28 चा जिल्हा वार्षिक 
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम 
(अनुसूचित जाती उपयोजना) तयार करणे. 
मार्गदर्शक सूचना ........ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ :- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक- विघयो-२००९/ 
प्र.क्र.८४९/विघयो-१. दि.४ फेब्रुवारी, २०१० 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक- विघयो-२०१०/ 
प्र.क्र.२६/विघयो दि.१३ एप्रिळ, २०१७ 
३. नियोजन विभाग अ.शा. पत्र क्र.वानियो-२०२२/प्र.क्र.३२/का-१४८१ 
दि.२९ सप्टेंबर, २०२२ 


परिपत्रक :- 

नियोजन विभागाचे शासन निर्णय क्र.विघयो-१०९८/प्र.क्र.६४/का.१४५३ दि.१५.३.१९९९ अन्वये 
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) तयार करणे व त्याचे संनियंत्रण करणे हे 
काम स्थायी स्वरुपात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. वाचा 
येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक अनुसूचित 
जाती घटक (अनुसूचित जाती उपयोजना) कार्यक्रम मंजूर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा 
नियोजन समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी 
जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी यांची असून त्यांना संपूर्ण मदत सहायक आयुक्‍त 
समाज कल्याण यांनी करावयाची आहे. 


नियोजन विभागाच्या दि. २९ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ सर्वसाधारण 
जिल्हा वार्षिक योजनांचे प्रार्प आराखडे तयार करण्यासाठी, नियोजन विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी व 
सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समित्या यांना सूचना दिल्या आहेत. या पत्रासोबतच्या मार्गदर्शक 
सूचनांतील परिशिष्ट, भाग - क मधील परिच्छेद -११ ला अनुसरून, जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती 
घटक (अनुसूचित जाती उपयोजन) कार्यक्रम २०२३-२४ चे प्रारूप आराखडे तयार करण्यासाठी या 
विभागातर्फे खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत. 


२. जिल्हा वार्षिक योजनेचे निधी वाटपाचे सुत्रानुसार सन २०११ च्या जनगणनेतील जिल्ह्याची 
एकूण अनुसूचित जाती उपयोजनेची लोकसंख्या, जिल्ह्याची ग्रामीण अनुसूचित जातीची लोकसंख्या व 
मानव विकास निर्देशांक विचारात घेऊन जिल्हयाच्या अनुसूचित जाती जिल्हा वार्षिक उपयोजनेसाठी 
सन २०२३-२४ च्या जिल्हावार कमाल आर्थिक/नियतव्यय मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. सदर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


जिल्हावार आर्थिक/नियतव्यय मर्यादा ठरविताना राज्याचा मानव विकास अहवाल २०१२ प्रसिध्द 
झाल्याने सदर अहवालातील जिल्हानिहाय मानव विकास निर्देशांक विचारात घेण्यात आला असून ठाणे 
जिल्हयाच्या विभाजनामुळे अस्तित्वात आलेल्या नवनिर्मीत पालघर व ठाणे या जिल्हयांसाठी ठाणे 
जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक आधारभूत मानून त्याचप्रमाणे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर 
जिल्हयांसाठी मुंबई जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक आधारभूत मानून त्यानुसार अनुसूचित जाती 
जिल्हा वार्षिक उपयोजनेसाठी सन २०२३-२४ च्या जिल्हावार Hares आर्थिक मर्यादा (सिलिंग्ज) 
सोबतच्या जोडपत्र-१ मधील रकाना क्र. ३ येथे दिला आहे. सन २०२३-२४ वार्षिक अनुसूचित जाती 
उपयोजनेचे आकारमान अद्याप निश्चित झालेले नसल्याने जोडपत्र-१ मध्ये दर्शविलेल्या नियतव्ययाच्या 
कमालमर्यादा तात्पुरत्या स्वरुपात आहेत. जिल्हा योजनांची जेव्हा राज्यस्तरावर चर्चा होईल, त्यावेळी 
२०२३-२४ च्या योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या साधन संपत्तीचे व वार्षिक योजनेचे आकारमान स्पष्ट 
झालेले असेल व ते लक्षात घेवून अंतिम स्वरुप देण्यात येईल. त्यावेळी जिल्हा योजनेच्या आकारमानात 
काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 


३. नियोजन विभागाने MP-SIMS ही सर्वकष प्रणाली विकसित केली आहे. सदर प्रणाळीचा वापर 
करणे जिल्हास्तरीय यंत्रणांना बंधनकारक असून, सदर प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात येणारी माहितीच 
ग्राहय धरण्यात येईल. प्रणालीमध्ये योजनेचा संकेतांक (CRC Code), उद्दिष्टांचा संकेतांक (Object 
Code), खर्चाची उद्दिष्टे, योजनांची भौतिक उद्दिष्टे व अपेक्षित साध्य याबाबतची अचूक माहिती 
भरण्यासाठी संबंधीत जिल्हयाचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण हे जबाबदार असतील. सदर 
माहितीच्या आधारेच निधी अर्थसंकल्पित होत असल्याने याबाबतची जबाबदारी संबंधीत जिल्हयाचे 
सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण यांची राहील. सबब, याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 

४. संदर्भीय क्र.३ नियोजन विभाग अ.शा.पत्र क्र.:वानियो-२०२२/प्र.क्र.३२/का-१४८१ दि.२९ 
सप्टेबर, २०२२ चे परिशिष्ट-अ अन्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ ची तयार 
करण्याचे वेळापत्रक देण्यात आळे आहे. त्या वेळापत्रकानुसार अनुसूचित जाती उपयोजना (जिल्हा 
वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) तयार करण्याचा आहे. सुलभ संदर्भासाठी सदर वेळापत्रक 
खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र कार्यवाही पूर्ण कार्यवाहीचा टप्पा पूर्ण करणे 
करावयाचा दिनांक 


१. | दि.१४.१०.२०२२ते । जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशी संबंधित विकासक्षेत्रातील 
दि.१८.१०.२०२२ | जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) तयार करण्याबाबत प्रशासकीय विभाग/विभागप्रमुख/ 
मंडळे/ उपक्रम यांच्या स्तरावरुन मार्गदर्शक सूचना-निर्गमित करणे. 


२. | दि.१९.१०.२०२२ते | जिल्हा नियोजन समिती, विभाग प्रमुख व प्रशासकीय विभाग यांचेकडे 
दि.३०.१०.२०२२ | संबंधित अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून जिल्हा योजनांचे अनुसूचित 
जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) प्रस्ताव सादर 
होणे व त्याची MP-SIMs मध्ये नोंदणी करणे 


३. दि.१.११.२०२२ते । जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) सन २०२२-२३ च्या 
दि.३०.११.२०२२ प्रारुपची कार्यकारी समितीमार्फत छाननी करुन जिल्हा नियोजन समितीपुढे 
ठेवावयाच्या अंतिम प्रारुपास मान्यता देणे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


४. | दि.१.१२.२०२२ते | जिल्हा नियोजन समित्यांनी जिल्हा वार्षिक (अनुसूचित जाती घटक 
दि.०५.०१.२०२३ कार्यक्रम) सन २०२३-२४ च्या प्रारुपास मान्यता देणे व राज्यस्तरीय 
बैठकीत प्रारुप आराखडा ठेवण्यासाठी शिफारस करणे. 
५. | दि.०६.०१.२०२३ते | सहसंचालक, अजाउयो, पुणे यांनी सर्व जिल्हयांच्या वार्षिक 
दि.१५.०१.२०२३ योजनांची आकडेवारी भरुन प्रारूप आराखडा सामाजिक न्याय 
विभागाला सादर करणे. 
६. | दि.१६.०१.२०२३ते | मा. मंत्री (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 


दि. २०.०१.२०२३ बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रतिनिधींबरोबर जिल्हानिहाय 
चर्चा करुन जिल्हा अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित 
जाती घटक कार्यक्रमास) सन २०२३-२४ ला अंतिम स्वरुप देणे. 


घ्‌. 


जिल्हयाचा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) तयार 


करताना पुढील सूचना विचारात घ्याव्यात : 


१, 


जिल्हा वार्षिक योजना या जोडपत्र-१ मध्ये दिलेल्या कमाल नियतव्ययाच्या मर्यादेतच 
असाव्यात. योजनानिहाय यादी प्रारूप आराखडयासोबत ठेवण्यात यावी. 


. उपरोक्‍त ५.१ व्यतिरिक्त वाढीव मागणी असल्यास त्याचे स्वतंत्र विवरण eaffavara यावे व 


त्यामध्येस्वंयस्पष्ट कारणे नमूद करण्यात यावीत. 


. कार्यकारी समितीचे छाननीसाठी आणि जिल्हा नियोजन समिती व राज्यस्तरीय बैठकीसाठी 


तयार करण्यात येणारा, जिल्हा योजनेचा आराखड्याची माहिती, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी MP- 
SIMS प्रणालीमध्येच तयार करुन सादर करावी. तसेच प्रत्येक उपयोजनेच्या अमंलबजावणीचा 
आढावा घेऊन नियतव्यय निश्चित करणेसाठीची नियतव्यय मागणी, यंत्रणांनी विहित केलेल्या 
प्रपत्र ड मध्ये सादर करवी. 


. शासनाकडून देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार जिल्हयाची माहिती, जिल्हास्तरीय योजनांची 


उद्दिष्टे व साध्य याबाबत PowerPoint Presentation राज्यस्तरीय बैठकीत करावे. 


. राज्यस्तरावरुन ज्या योजनांकरिता नियतव्यय उपलब्ध करुन दिला जातो त्या योजनांसाठी 


जिल्हास्तरावरुन नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येवू नये. सबब, नियतव्यय उपलब्ध करुन 
घेताना जिल्हा योजनेंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या योजनेसाठी राज्यस्तरावरुन नियतव्यय प्राप्त 
होत नाही असे संबंधीत यंत्रणेकडून प्रमाणित करुन घ्यावे व दोन्ही स्तरावरुन निधी उपलब्ध 
झाल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात यावे. 


. प्रत्येक योजनेचे शासन निर्णय संबंधीत प्रशासकीय विभागांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभागास उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच सर्व जिल्हाधिकारी यांनी संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या 
मागणीनुसार जिल्हास्तरीय योजनेसाठी सन २०२३-२४ मध्ये निधी ठेवतांना संबंधीत योजनांचे 
शासन निर्णय प्राप्त करुन घेवून योजनेसाठी नियतव्ययाची मागणी करावी. 


. नियतव्यय मागणी करताना, दि.०४-०२-२०१० च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३.३ ची पूर्तता 


करणेबाबत यंत्रणांना सूचित करावे. 


. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता राज्य हिछयाची तरतूद, जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक 


कार्यक्रम मध्ये प्रस्तावित करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


९. जिल्हा योजनेतील ज्या योजनांसाठी निधी खर्च केला जातो, अशा खर्चाची उपयुक्तता स्पष्ट 
होणे आवश्‍यक असून त्यानुसार उद्दिष्ट पूर्ती होणे बंधनकारक राहील. सबब, नियतव्यय उपलब्ध 
करुन देण्यापूर्वी याबाबीची खात्री करुन नंतरच नियतव्यय ठेवावा. 


१०.कामनिहाय नियोजन होण्यासाठी, जिल्हा योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सर्व कामांची यादी व 
त्यावरील खर्चाचा तपशील (MP-SIMS) योजना प्रणालीमध्ये भरण्यात यावा. तसेच तो प्रस्ताव 
सोबत जोडावा. सामान्यत: कोणत्याही योजनेला त्या योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे निश्चित 
असल्याशिवाय नियतव्यय ठेवण्यात येवू नये. 

११.जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येणारी कामे, दि.०४-०२-२०१० च्या शासन निर्णयातील 
परिच्छेद २.५ नुसार प्रस्तावित असतील आणि ती २ वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यादृष्टीने निधीची तरतूद करण्यात यावी. योजनेचा आराखडा तयार करतांना चालू 
कामांच्या उर्वरित खर्चाच्या तरतूदीबाबत प्राथम्याने विचार करण्यात यावा. अपूर्ण कामामध्ये 
७५% व त्यापेक्षा अधिक पूर्ण, ५०% ते ७४% पूर्ण व ५०% पेक्षा कमी पूर्ण असे वर्गीकरण करुन 
त्याक्रमाने कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. जेणेकरुन वितरीत निधी अखर्चित राहणार नाही. 

१२.जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) सन २०२३-२४ आराखडयात 
प्रस्तावित केलेल्या नियतव्यय मर्यादेतून अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी वजा 
करुन उर्वरित रकमेच्या दिड पट रकमेच्या मर्यादेतच नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात यावीत. 
नवीन कामे/ बांधकामाचा GATT योजनेत करण्यापूर्वी अशा कामांच्या प्राथमिकता (आवश्‍यक 
तेथे शासनाची मान्यता किंवा जागेची उपलब्धता इ.) पूर्ण झाळे आहेत व प्रस्तावित नियतव्यय 
खर्च होईल हे निश्चित झाल्यानंतरच ती कामे समाविष्ट करावीत. 

१३.विकास क्षेत्रनिहाय निधीवाटप निश्चित करताना या क्षेत्रातील यापूर्वीचे अपेक्षीत साध्य, 
फलनिष्पत्ती, प्रस्तावित बदल इत्यादि अनुषंगीक बाबी विचारात घेऊन त्याच्या पुर्ततेसाठी 
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व सर्वसाधारण क्षेत्र योजना याखाली जिल्ह्यास 
विविध योजनांतर्गत प्राप्त होऊ शकणाऱ्या निधीचे नियोजन एकत्रितपणे विचारात घेऊन 
करण्यात यावे. तसेच नाविन्यपूर्ण किंवा अन्य अबांधील स्वरूपातील निधीच्या माध्यमातून 
अस्तित्वात असलेल्या योजनांमधून करता न येणाऱ्या कामांसाठी निधी “गॅप फंड” म्हणून 
वापरण्यात यावा. शक्यतो एकाच प्रकारच्या कामासाठी कोणत्याही परिस्थितीत दोन 
वेगवेगळया योजनांच्या माध्यमातून वेगवेगळयाने निधी उपलब्ध होणार नाही याची दक्षता 
जिल्हा नियोजन समितीने घ्यावी. मात्र काही कामांसाठी केंद्र पुरस्कृत योजनांद्वारे निधी मिळत 
असल्यास त्यामधुन अशी कामे प्रस्तावित करून उर्वरित कामांसाठी राज्यशासनाकडून विविध 
स्रोताद्वारे जिल्हयास उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे अभिसरण (Convergence) पध्दतीने नियोजन 
करुन फलनिष्पत्ती दायक अंमलबजावणी आराखडा तयार करावा. 


१४.अपूर्ण कामे जास्त प्रमाणात असल्यास त्यांचा आढावा घेण्यात यावा. स्थानिक गरजेनुसार अशा 
कामांचा प्राथम्यक्रम ठरवून प्राथम्यक्रमानुसार त्या कामांना निधी देण्यात यावा. तसेच कमी 
प्राथम्यांच्या कामाबाबत सुरक्षित मर्यादेपर्यन्त खर्च करुन अशा कामांना पुनर्विनियोजनाने निधी 
देण्यात यावा. उर्वरित कामे थांबविण्यात यावीत. तसेच ज्या कामांवर लाक्षणिक तरतूद केली 
असेल अशी कामे रद्द करण्यात यावीत. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


१५.मानव विकास/ महिला व बाल विकास : 


मानव विकास व जेंडर या दोन बाबींवर विशोष भर देऊन योजना तयार करण्यात याव्यात अज्ञा 
केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. तरी अशा योजनांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात यावी. 

१६.सन २०२३-२४ या वर्षासाठी जिल्हा योजनांचा आराखडा तयार करतांना आरोग्य, शिक्षण व 
उत्पन्न वाढ यावर थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, आरोग्य 
व शिक्षण यासाठी केंद्र शासनाचे सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय आरोग्य मिशन यासारख्या 
१००% केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमामार्फत ज्या बाबी करता येतात. त्यावर राज्य शासनाचा निधी खर्च 
करण्याचे टाळावे. तसेच उत्पन्न वाढ व रोजगार निर्मितीच्या योजनांवर भर द्यावा. 


१७.अंगणवाडी बांधकामासाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमामधून तरतूद ठेवु नये. 


१८. सर्वसाधारण स्वरुपाच्या योजनांसाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून (अनुसूचित जाती 
उपयोजनेतून) नियतव्यय राखून ठेवू नये. 


१९.नवीन योजनांसाठी अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातून (अनुसूचित जाती उपयोजनेतून) 
नियतव्यय राखून ठेवू नये. 


२०.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३७ अन्वये राबविण्यात येणाऱ्या योजना व 
विकासाच्या कार्यक्रमामध्ये ५ टक्‍के इतके दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी आरक्षण राखीव ठेवणेबाबत 
तरतूद केलेली असून त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील असेही नमूद केलेले आहे. 
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत सदर तरतुदीची अंमलबजावणी होईल 
अशी व्यवस्था करण्यात यावी. 


२१.प्रशासकीय विभागाकडून आणि विभाग प्रमुखांकडून सन २०२२-२३ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत 


अंतर्भूत करण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्रमासंबंधीचे प्रस्ताव / सूचना अग्रक्रमाने प्राप्त होतील 
त्याचाही जिल्हा योजना तयार करताना यथोचित विचार करावा. 


२२.शिष्यवृत्ती, प्रशिक्षण (व्यावसायिक प्रशिक्षणसहित), गणवेडा व लेखन साहित्य, उपस्थिती भत्ता इ. 
योजनांकरिता प्राथम्याने पुरेशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न करावा. 


२३.सन २०२३-२४ च्या जिल्हा वार्षिक जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचे 
(अनुसूचित जाती उपयोजनेचे) आराखडे विचारात घेण्यासाठी विहित Host एकूण ४ प्रपत्रे 
सोबत जोडली असून ती सर्व माहिती वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकारी, योजनेच्या प्रारुपावर 
चर्चा करण्यासाठी जिल्हयात येतील त्यावेळी उपलब्ध असणे आवश्‍यक आहे. 


२४.जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) सन २०२३-२४ चा 
आराखडा करण्यासाठी खालीलप्रणाणे प्रपत्रे विहित करण्यात येत आहेत. प्रपत्रांचे नमुने सोबत 
जोडले आहेत. 


स वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती 
उपयोजना) २०२३-२४ च्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा गोषवारा या प्रपत्रात भरावा. 
(सहायक आयुक्‍त यांनी भरावयाचे) 


प्रपत्र अ: 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


प्रपत्र ब: 


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन २०२३-२४ च्या विकास क्षेत्रातील 
योजनासाठी प्रस्तावित नियतव्यय व भौतिक उद्दिष्टे या प्रपत्रात भरावीत. 
(सहायक आयुक्‍त यांनी भरावयाचे) 


प्रपत्रक: 


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन २०२३-२४ च्या प्रस्तावित 
बांधकामाच्या कार्यक्रमाची माहिती या प्रपत्रात भरावी. (सहायक आयुक्त यांनी 
भरावयाचे) 


प्रपत्र ड : 


यंत्राणानी नियतव्यय मागणी करण्याचे पपत्र (सदर प्रपत्र शासनास सादर करू 
नये.) (यंत्रणांकडून उपलब्ध करून घ्यावे) 


Was: 


बाब/काम/प्रकल्प निहाय aval (यंत्रणांकडून उपलब्ध करून घ्यावे आणि 
सहायक आयुक्‍त यांनी जतन करावे.) 


WIAD: 


लिंग आधारित अर्थसंकल्प (Gender Budget) व बाल अर्थसंकल्प (Child 
Budget) चा Wai (यंत्रणांकडून उपलब्ध करून सहायक आयुक्त यांनी 
MPSIM मध्ये भरावे) 


प्रपत्र ग: 


दिव्यांग व्यक्‍ती यांचे कल्याण बाबतची माहिती (यंत्रणांकडून उपलब्ध करून 
सहायक आयुक्‍त यांनी MPSIM मध्ये भरावे) 


२५.जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक (अनुसूचित जाती उपयोजना) कार्यक्रमांतर्गत कामे / 
योजना राबविताना sant योजनांचे कार्यक्षेत्र अनुसूचित जाती क्षेत्रामध्ये आहे किंवा कसे याबाबत 


जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: खात्री करावी. अनुसूचित जाती क्षेत्राकरिता केलेली तरतूद 


अनुसूचित जाती क्षेत्राबाहेरील योजनेमध्ये खर्च करता येणार नाही याची काळजी संबंधित 


जिल्हाधिकारी तसेच क्षेत्रीय योजना अंमलबजावणी अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच अनुसूचित 


जाती घटक कार्यक्रमातून (अनुसूचित जाती उपयोजनेतून) अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या 


वैयक्तिक लाभांच्या योजनांवर तसेच केवळ त्यांच्यासाठी असलेल्या विकास कामांवरच निधी 


प्रस्तावित करून, नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे, याची संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच क्षेत्रीय 


योजना अंमलबजावणी अधिकारी यांनी काटेकोरपणे काळजी घ्यावी. 


२६.नाविन्यपूर्ण / वैशिष्टयपूर्ण योजनाः- प्रत्येक जिल्हयाच्या अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाच्या 
(अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या) एकूण निधीपैकी ३% निधी नाविन्यपूर्ण / वैशिष्टयपूर्ण 


योजनांसाठी राखून ठेवण्यात यावा. तसेच, नाविन्यपूर्ण वैशिष्टयपूर्ण योजनांची निवड करताना 


या योजनांद्वारे शाश्वत विकासाची उद्दिष्टये साध्य होतील यावर भर देण्यात यावा. सदर 


योजनेंतर्गतचे प्रस्ताव सोबतचे जोडपत्र - २ प्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीचे मान्यतेस प्रस्तावित 


करावेत 


२७.जिल्हयाच्या प्रारूप योजनांवर राज्यस्तरावर जिल्हानिहाय चर्चा केल्यानंतर तयार झालेल्या 
जिल्हयाच्या आराखडयांचा राज्याच्या एकूण योजनेत अंतर्भाव करुन राज्याची एकूण योजना 


केंद्र शासनाकडे पाठविण्यासाठी वर दिलेल्या वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक 


आहे. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव यांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी स्वत: आराखडे तयार 


करण्याच्या या कार्यवाहीवर लक्ष ठेवावे व जिल्हा नियोजन समित्यांनी संमत केलेल्या जिल्हा 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाच्या (अनुसूचित जाती प्रारुप उपयोजनेच्या) प्रस्तावाच्या १५ 
प्रती सोबतच्या प्रपत्र क्रमांक “अ” ते “क” विवरणपत्रातील माहितीसह सामाजिक न्याय 
विभागाकडे दि.१०.०१.२०२३ पर्यंत निश्चितपणे पाठविल्या जातील व त्याच्या ३ प्रती सह आयुक्‍त 
(अनुसूचित जाती उपयोजना), समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
पाठविल्याची खात्री करावी. तसेच संबंधित मंत्रालयीन विभागांनासुध्दा त्याचवेळी प्रस्तावाची १ 
प्रत प्रत्यक्ष देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. 


सह आयुक्त (अनुसूचित जाती उपयोजना), समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी सर्व 
संबंधीत जिल्हयांकडे पाठपुरावा करुन जिल्हयांकडून प्राप्त झालेल्या आराखडयांनुसार सर्व 
आकडेवारी MP-SIMS प्रणालीमध्ये भरण्यात आली आहे किंवा कसे याची खातरजमा करावी व 
अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाचा (अनुसूचित जाती उपयोजनेचा) प्रस्तावित प्रार्प आराखडा 
तयार होताच विभागाकडे तात्काळ सादर करावा. 


(२८) मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री - जिल्हा वार्षिक योनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमाच्या मूल्यमापन, सनियंत्रण व प्रभावी अंमलबजावणीकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतील 
अर्थसंकल्पीय निधीच्या ०.५टक्के नियतव्यय मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री यासाठी 
खालीलप्रमाणे बाबींसाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) योजनांतर्गत योजनांचे मूल्यमापन करुन घेणेसाठी अभियंते, लेखापाल, अर्कीटेक्ट, स्वयंसेवी 
संस्था इ. तज्ञ व्यक्‍तींचे पॅनल तयार करणे. 
२) तज्ञ व्यक्तींची निवड करणेसाठी निविदा/ जाहिरातीचा खर्च. 
३) जिल्हयामध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध बांधकामासाठी खाजगी आकीटेक्चर कडून आराखडे 
(टाइप प्लॅन) तयार करुन घेणे (अशा टाइप प्लॅनसाठी आवश्यक मोबदला द्यावा व एकदा टाइप 
प्लॅन तयार केल्यानंतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आवश्‍यकतेनुसार आराखडे तयार करावेत व 
त्यानुसार सनियंत्रण करावे) 
४) काही विशिष्ट कामांसाठी सल्लागाराची नेमणूक करणे. 
५) योजनातंर्गत योजनांची प्रसिद्धी/ माहिती पुस्तिका तयार करणे/ माहितीचे बोर्ड तयार करून 
ते जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार / जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती / नगरपालिका / सहाय्यक 
आयुक्त इत्यादी कार्यालयात लावणे. 
६) सहायक आयुक्‍त कार्यालयातील आवश्‍यक बाबीवरील खर्च जसे साधन सामुग्री इत्यादी 
(अनुज्ञेय रकमेच्या १० टक्के च्या मर्यादित). 
७ सार्वजनिक संस्थांचे लेखे परीक्षण/ लेखे तयार करून घेणे. 
८) मूल्यमापन / क्षेत्र पाहणी करिता वाहन इंधन खर्च. 
९) बाहयस्त्रोत कर्मचारी यांचेकडून डाटा एन्ट्री करणे (उदा. Beams प्रणालीवर आराखडा नोंदविणे, 
MPSIM वर मासिक खर्च व आराखडा नोंदविणे )” 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


सदर शासन परिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१४१७५५०४५२२२ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PUNDLIK ५//॥७॥- ४५५७५१७ 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्रे: 9) जोडपत्र-१ व जोडपत्र-२ 
२) विवरणपत्रे अते ग 


प्रति, 

१. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (२ प्रती) 

३. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती (सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
यांनी स्वतः पोहच करणे) 

४. सह आयुक्त (अनुसूचित जाती उपयोजना), समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण (सह आयुक्‍त (अजाउयो), यांनी ईमेल करणे) 

७. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण (सह आयुक्‍त (अजाउयो), यांनी ईमेल करणे) 

८. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, यांनी ईमेल करणे) 

९. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (२ प्रती सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
यांनी पोहच करणे) 


प्रत, माहितीसाठी अग्रेषित 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, 
२. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. शासनाचे मुख्य सचिव, 
५. शासनाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
(अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाशी (अनुसूचित जाती उपयोजनेशी) संबंधित सर्व खाळील विभाग ) 
६. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 
७. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (2 प्रती) 
८. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई 
९. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (ऊर्जा), मंत्रालय, मुंबई 
१०. कृषी व पदुम विभाग (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 
११. कृषी व पदुम विभाग (पदुम), मंत्रालय, मुंबई (2 प्रती) 
१२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (सहकार, पणन), मंत्रालय, मुंबई 
१३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई 
१४. शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


२२. 
२३. 
२४. 
24. 
२६. 
२७. 


२८ 


२९. 
३०. 


349 


३२. 


33 


.महिला व बाल कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व जनसपकी), मंत्रालय, मुंबई 

.कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. नियोजन विभाग (का.१४८१/ का.१४१३/ का.१४१४/ का.१४११), मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग (अर्थ-३/७), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन) विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

संचालक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राज्य शाखा, पुणे. 

.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती/ जमाती आयोग, वरळी, मुंबई, 

अध्यक्ष, अनुसूचित जाती कल्याण समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, १८ वा मजला, मुंबई, 

.सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ,नवीन प्रशासकीय इमारत,जिल्हाधिकारी 
कार्यालय कम्पाऊंड, तळमजला, औरंगाबाद, 
सदस्य सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ,बी-२३/१, साऊथ अंबाझरी मार्ग,अंध विद्याळयाजवळ, नागपूर, 

. निवड नस्ती (अर्थसंकल्प) 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


अनु.जाती घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ कमाल अनुज्ञेय मर्यादा जिल्हा योजना 


जोडपत्र-1 


नस्ती क्र.बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प, रुपये लाखात 
दि.१४.१०.२०२२ 
अ.क्र जिल्हा २०२३-२४ साठी प्रस्तावित नियतव्यय मर्यादा 
|_ Sas] मुंबई शहर १९२८.०० 
२ जिल्हा मुंबई उपनगर ५१००.०० 
३ जिल्हा ठाणे ७२००.०० 
४ जिल्हा रायगड २५६४.०० 
५ जिल्हा रत्नागिरी १७८१.०० 
६ जिल्हा सिंधुदुर्ग १४७८.०० 
| 8 | जिल्हा पुणे १२८९३.०० 
८ जिल्हा सातारा ७९८३.०० 
९ जिल्हा सांगली ८३८१.०० 
1१० | जिल्हा सोलापूर १५१००.०० 
विकि आ. जिल्हा कोल्हापूर ११६६०.०० 
१२ जिल्हा नाशिक १००००.०० 
१३ जिल्हा धुळे ३००४.०० 
| | जिल्हा जळगाव ९१५९.०० 
१५ जिल्हा अहमदनगर १४४००.०० 
१६ जिल्हा नंदुरबार ११७३.०० 
| १ | जिल्हा औरंगाबाद १०३००.०० 
१८ जिल्हा जालना ७३९६.०० 
१९ जिल्हा परभणी ६०००.०० 
२० जिल्हा नांदेड १६३००.०० 
२१ जिल्हा बीड १००००.०० 
२२ जिल्हा लातूर १२४००.०० 
२३ जिल्हा उस्मानाबाद ७२५०.०० 
२४ जिल्हा हिंगोली ५१५०.०० 
२५ जिल्हा नागपूर १२७००.०० 
२६ जिल्हा वर्धा ४१६२.०० 
२७ जिल्हा भंडारा ५०५३.०० 
२८ जिल्हा चंद्रपूर ७२००.०० 
२९ जिल्हा गडचिरोली ३४००.०० 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


३० जिल्हा गोंदिया ४४००.०० 
३१ जिल्हा अमरावती १०१२०.०० 
३२ जिल्हा अकोला ८६१८.८९ 
३३ जिल्हा यवतमाळ ८२४०.०० 
३४ जिल्हा बुलढाणा १२७०५.०० 
३५ जिल्हा वाशीम ६४७१.०० 
३६ जिल्हा पालघर ११९४.०० 
एकूण २७२८६३.८९ 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK 
GH 


WA 
P RAS HANT DN: CN = PRASHANT PUNDLIK WAGH, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
P U N D L | K WAG H MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE 


AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2022.10.14 18:24:04 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


जोडपत्र - २ 


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक उपयोजना जिल्हा- 
वैशिष्टपूर्ण/नाविन्यपूर्ण योजणेंतर्गत 


जिल्हा नियोजन समितीचे मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सन २०२३-२०२४ 


i वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजणेंतर्गातच्या प्रकल्पाचे / कामाचे :- 
नाव 
२. | प्रकल्पाचा / कामाचा उगम, गरज व स्वरूप तसेच सदर प्रकल्प + 
/ काम नाविन्यपूर्ण म्हणून का समजण्यात यावे 
३. | प्रकल्पाचे/ कामाचे उद्दीष्ट = 
४. | प्रकल्प/ कामाचे अमंलबजावणीचे केद्र - 
५. | असल्यास प्रकल्पसाठी/ कामासाठी इतर आर्थिक सहाय्याचा a 
स्त्रोत 
६. | प्रकल्प / काम अंमलबजावणीचा कालावधी डा 
७. । प्रकल्पाची / कामाची तांत्रिक पार्श्वभूमी तप्लील आणि तांत्रिक > 
कर्मचारी उपलब्धतेचा तपशील 
८. | प्रकल्पासाठी / कामासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबींचा तपशीळ  :- 
९. | प्रकल्पची / कामाची उपयुक्तता a 
ति ० | सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रकल्प / काम देखभाल दुरूस्तीचे 
(परिरक्षण) हमी पत्र 
शि १ | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर करण्या आलेला प्रस्ताव, :_ 
शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
विघयो २०१६/प्र.क्र.२३०/ विघयो दिनांक- २२ मार्च २०१७ चे परिच्छेद 
४ नुसार अनुज्ञेय असलेल्या उपपरिच्छेदाचा क्रमांक व तपशील 
१२. | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव, 
शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
विघयो २०१६/प्र.क्र.२३०/ विघयो दिनांक- २२ मार्च २०१७ चे परिच्छेद ५ 
अंतर्गत नमूद उपपरिच्छेदांतर्गत येत नसल्याचे जिल्हास्तरीय 
प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमाणपत्र. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विघयो-२०२२/प्र.क्र.१४२/अर्थसंकल्प (विघयो) 


१५. | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर करण्यात येणारे = 
प्रस्ताव हे खरोखरच सर्वासामान्य लोकांच्या फायदयाचे कसे 

आहेत? याबाबत जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेचा स्वयंस्पष्ट 
अहवाल/प्रमाणपत्र. (पहा शासन निर्णय क्र. डीएपी.१०१४/प्र.क्र. 

१९८/ कार्यासन १४८१, दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ चे परिशिष्ट-अ 

चा परिच्छेद ८) 


१४. | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर करण्यात येणारे a 
प्रस्ताव हे नियमित योजनेचे duplication नसून ते खरोखरच 
नाविन्यपूर्ण आहेत असे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेचे 

अभिप्राय /प्रमाणपत्र. (पहा निर्णय क्र. डीएपी.१०१४/प्र.क्र. १९८/ 
कार्यासन -१४८१, दिनांक- २७ ऑगस्ट २०१४ चे परिशिष्ट अ चा 
परिच्छे ९) 


१५. | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर केलेल्या प्रस्तावाचा  :- 
/योजनेचा लाभ कसा व कोणाला होणार आहे याबाबत 

जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेचा स्वयंस्पष्ट अहवाल/प्रमाणपत्र 
आणि भौगोलिक व्याप्तीची माहिती. (योजना कोठे राबवावयाची 

आहे ?गाव, तालुका, जिल्हा ) (पहा निर्णय क्र. 

डीएपी.१०१४/प्र.क्र. १९८/ कार्यासन -१४८१, दिनांक- २७ 

ऑगस्ट २०१४ चे परिशिष्ट अ चा परिच्छेद १०) 


१६. | वैशिष्टपूर्ण / नाविन्यपूर्ण योजनेतर्गत सादर केलेल्या प्रस्ताव हह 
/योजनेमुळे मानव विकास निर्देशांकांत (उत्पन्न वाढ, 

शिक्षण,आरोग्य) कशा प्रकारे वाढ होण्यास मदत होणार आहे 

याबाबत जिल्हास्तरीय प्रशासकीय यंत्रणेचा स्वयंस्पष्ट अहवाल. 

(पहा शासन निर्णय क्र. डीएपी.१०१४/ प्र.क्र. १९८/ कार्यासन - 

१४८१, दिनांक -२७ ऑगस्ट २०१४ चे परिशिष्ट अ चा परिच्छेद 

१०) 


स्वाक्षरी 
(नाव) 
पदनाम व कार्यालयाचा शिक्का 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


प्रपत्र of 


प्रारूप वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2023-24 च्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा गोषवारा 


जिल्हा :- (रुपये लाखात) 


सन 2023-24 


लता मंजूर 2019 मंजूर णं द i कमाल आर्थिव 
अंमलबजावणी विभाग नियतव्यय ।अखेरचा खर्च नियतव्यय अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित 'मर्यादेनुसार प्रस्तावित । भांडवली खर्च 
केलेला नियतव्यय केलेला नियतव्यय 


गट क्र.९ :- कषी व सलंग्र सेव 


टीप :- 1) वरील स्तंभ 2 मध्ये नियतव्यय प्रस्तावित केलेल्या सर्व विकस क्षेत्रांची उपक्षेत्रे घ्यावीत. 
2) स्तंभ 9 ची एकूण बेरीज जोडपत्र 1 मध्ये जिल्ह्यास दिलेल्या सिलिंग इतकी असावी. 


3) सहायक आयुक्त यांनी या प्रपत्रातील माहिती प्रपत्र "ब" वरून तयार करावी 


प्रपत्र - ब 
rife अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2023-24 च्या विकासक्षेत्रामधीलयोजना/प्रकल्पयासाठीप्रस्तावितनियतव्यय आणिभौतिकउदिटे/॒/।_ 


रु. लाखात 
पती विकासा'क्षेत्र/उपक्षेत्रयोजनेचे/प्रकल्पाचा नाव Pia व ai सार उदर सन 2022-23 सन 2023-24 CRE शेरा/ अभिप्राय यत 
i i iat —— : 1. सन 2022-23 चे कमी-जादा खः 
ल योजना | उपय उपयोजना नाव/वर्णन 21. a संकेतांक संकल्पि il व कमाल यापैकी बाब शिश दिं सन 2022-23 सन 2023-24 am भौतिक लक्षांक कमी-जादा साध्य 
क्र. संकेतांक तरतूद अधिकाऱ्यांनी | आर्थिक | भांडवली | अ.क्र. याबाबत 
१, प्रस्तावित म्यादेनुसार wd उद्दिष्ट | अपेक्षित साध्य | प्रस्तावित उद्दिष्ट |o. सन 2023-24 चे नियतव्यय मागणी 
केलेला आणि भौतिक लक्षांक याबाबत 
नियतव्यय केलेला सुस्पष्ट खुलासा नमूद करावा.) 
नियतव्यय 
1 2 3 4 5 शिव्या 7 छ्या aa 10 7 12 13 14 15 16 
| एकूण | 
टीप: 1) स्तंभ 2 मध्ये योजना घेताना त्या सन 2022-23 चे नियोजन विभागाने काढलेल्या पुस्तकातील क्रमानुसार घ्याव्यात. 


स्तंभ 1 मध्ये अनुक्रमांक नंतर या पुस्तकातील योजनेचा क्रमांक नमूद करावा. 


2) संभ 9 ची एकूण बेरीज जिल्ह्याला दिलेल्या सिलिंग इतकी असावी. 


3) सहायक आयुक्त यांनी या प्रपत्रातील माहिती प्रपत्र "Ss" वरून तयार 


[यार करावी 


प्रपत्र -क 


प्रारूप वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अनुसूचित जाती उपयोजना) सन 2023-24 
| प्रस्तावित बांधकामाचा / कार्यक्रम 
( पूर्व अंदाज/गणन पत्रक लागणाऱ्या प्रकल्प/ कामे इ. प्रकल्प/ कामनिहाय तपशील) 


योजना संकेतांक (8 Character) 


अखेर पर्यंतचा | मधील अपेक्षित | RH ६-(८--९) 


एकूण खर्च खर्च (प्रपत्र "इ" चा 
(प्रपत्र "इ" चा | (प्रपत्र "इ" चा स्तंभ 12) 
स्तंभ 11) 


टीप : 1) जिल्हा योजनेच्या उपक्षेत्रातील (उपक्षेत्राच्या क्रमवार) बांधकामाची माहिती द्यावी. 
2) चालू कामे तसेच सन 2023-24 मधील प्रस्तावित कामे नमूद करावीत. 
3) सहायक आयुक्त यांनी या प्रपत्रातील माहिती प्रपत्र "इ" वरून तयार करावी 
4) उपयोजनानिहाय स्वतंत्र माहिती तयार करावी. 


प्रपत्र ड 
यंत्राणानी नियतव्यय मागणी करण्याचे पपत्र (सदर प्रपत्र शासनास सादर करू नये.) (सहायक आयुक्त यांना सादर करावे.) 


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम (6052) - सन 2023-24 नियतव्यय मागणी 


पकेताकास जिल्हा 
नाव/वर्णन:-> 


8 अंकी लेखा संकेतांक :- 2 अंकी तपशीलवार शिर्ष :- 
मागील तीन वर्षाचा अर्थिक तपशील - 
अर्थिक वर्ष 


= a ee EE ७७. 


सन 2019-20 


3) 2020-21 
4 सन 2021-22 


नियतव्यय मागणी अनुषंगाने अर्थिक आणि भौतिक तपशील 
क्र. [शासन निर्णयामार्गदर्शक सूचना नुसार अनुज्ञेय बाब सन 2022-23 अपेक्षित भौतिक साध्य - लक्षाउद्दि् 
TOT हजार सन 2021-22 पेक्षा कमी/जादा बाबतचे स्पष्टीकरण 
एकुण भौतिक 
कमाल साध्याची सरासरी. 


(Maximum) 


सन 2021-22, सन 2022- ~ म सूचना 


कस 
23 मध्ये मान्यता दिलेल्या नुसार अनुज्ञेय बाबीचे, स्वतंत्र 
परंतू देयक आदा न अंदाजा/पूर्वगणन पत्रक 
कमाल झालेल्या साठी सन 2023- . करावे लागत नाही1/ 


क करावे लागते. याबाबत सोबत 
(व्हा) 24 मध्ये प्रस्तावित निधी विहित प्रपत्रातील माहिती सोबत 


सन 2022-2023 ची जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना तयार करणे मार्गदर्शक सूचना परिच्छेद 5.5 ची नोंद घेतली असून त्यास अनुसरून प्रमाणित करण्यात येते की, जिल्हा योजनेअंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या योजनेसाठी/उपयोजनेसाठी 
राज्य स्तरावरून नियतव्यय प्राप्त होत नाही. 


सन 2023-2024 ची जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना तयार करणे मार्गदर्शक सूचना परिच्छेद 5.6 ची नोंद घेतली असून सदर नियतव्ययाची मागणी शासन ....................... विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक............... 
दिक... अन्वये करण्यात आली आहे. सोबत सदर शासन निर्णयाची छायांकित प्रत जोडली आहे. 


|. सही. | 
a 


सहायक AGH, समाज कल्याण कार्यालयासाठी. जिल्हा नियोजन समितीस प्रस्तावित केलेला नियतव्यय रू. लाखात 


यंत्रणा प्रपत्र - इ 


यंत्राणानी नियतव्यय मागणी प्रपत्र "ड" सोबत करण्याचे पपत्र (सदर प्रपत्र शासनास सादर करू नये.) (सहायक आयुक्त यांना सादर करावे.) 


प्रारूप जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम सन २०२३-२०२४ च्या विकास क्षेत्रामधील योजना/ प्रकल्प यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय आणि भौतिक उदिष्टे 


॥गवभागाद्वार Ud अदाज/गणन पत्रक तयार करून 1111111111 षेभागाद्वारपवअदाज/गणन पत्रक तयार करून लाभा/सर a ee कायाऱ्वत कराक्याच्या वावाना अथसहाय्याअनुद्याना se. मान्यतन/समतान कायान्वत करावयाच्या बाबाना अथसहाय्य/ 


ards dss  ] [|8अंकोलेखासंकेताके फअआ अ] [कार्यान्वयन यंत्रणा प्रमुखांची पदस्थापना सक्षम 
[योजनेचे/उपयोजनेचा 8/9 अंको संकेतांक :-> | [2अंकोउदिष्टशिर्षसंकेतांक | [कार्यान्वयन यंत्रणा प्रमुखांचा गोपनीय अहवाल ___ | 
बाब/काम/प्रकल्प निहाय तपशी 
fi क्र. ।लाभार्थि सहाय्य ज्या जागेचा गट/सर्व्हे नंबर, qa प्रशासकीय / [प्रशासकीय [aed बाब/काम,प्रकल्प ।सन 2020-21 [सन 2021-22 ।सन 2022-23 ]उर्वरित किंमत ।सन 2023-24 । बाब/कामा,प्रकल्प सन 2020- |बाब/काम,प्रकल्प सन । प्रशासकीय बाब/कामा'प्रक । शेरा/अभिप्राय/ शासन निर्णय 
व्यक्‍्तीचे/गटाचे/संस्थेचे नांव बाबीसाठी आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था |मान्यतेचा/संमतीचा तपशील |सुधारीत / सुधारीत बाबतची एकूण अंदाजित ।अखेर पर्यंतचा मधील एकूण ।मधील अपेक्षित |[ स्तंभ 6 किंवा (करिता 21 अखेर पूर्ण झाले 2020-21अखेर पूर्ण ।मान्यता ल्प पूर्ण तपशील 
असल्यास 'बाबीचे/कामाचे/प्रक ।मिळकत क्रमांक आणि |(Noc wae व दिनांक/ ।प्रशासकीय ।प्रशासकीय ।किंमत किंवा स्तंभ 6 पेक्षा |एकूणखर्च jad खर्च स्तंभ 8 - स्तंभ प्रस्तावित तरतूद |असल्यास पूर्णत्व दाखला झाले असल्यास आदेशानुसार होण्याचा 
ware नाव(वर्णन) ।चतुःसिमेसह स्थान 'लाभार्थिचा अर्ज दिनांक,  ।मान्यता मान्यता  ।जादा निधी लागणार १ स्त 10- (Complition Certificate) ।हस्तांतरीत केल्याचा ।बाब/काम/प्रक अपेक्षित दिनांक 
तपशील 'दाखल/आवक क्रमांक व TRH क्रमांक व असलेस, अलिकडील शि सादर/दाखल केल्याचा पत्र क्रमांक व दिनांक (ल्प पूर्ण 
दिनांक) दिनांक ।सुधारीत एकूण अंदाजित दिनांक व क्रमांक करण्याचा 
किंमत दिनांक 
1 श्र 3 4 5 | «6 | 7 a | [gl [to] 0 1 12 13 14 15 16 17 [118 8 


सन २०२२-२०२२ चा जल्हा वाषक अनुसूचत जाता उपयाजना तयार करण मागदशक सूचना पारच्छद ५.५ नाद घतला असून त्यास अनुसरून प्रमाणत करण्यात यत का, जल्हा याजनअतगत प्रस्तावत कलल्या याजनसाठा/उपयाजनसाठा राज्य स्तरावरून ननयतव्यय प्राप्त हात नाहा. 


सन २०२२-२०२२ चा जल्हा वाषक अनुसूचत जाता उपयाजना तयार करण मागदशक सूचना पारच्छद ५.६ नाद घतला असून सदर नयतव्ययाचा मागणा शासन ....................... गवभागाच शासन नणय क्रमाक............... ह न कणा अन्वय करण्यात आला आह. साबत सदर शासन नणयाचा छायाकत प्रत जाडला 


टिप सही 
पदनाम 
कार्यालयाचे नाव व पत्ता 


प्रपत्र -फ 
यंत्राणानी नियतव्यय मागणी प्रपत्र "ड" सोबत करण्याचे पपत्र (सदर प्रपत्र शासनास सादर करू नये.) (सहायक आयुक्त यांना सादर करावे.) 


लिंग आधारित अर्थसंकल्प (Gender Budget) व बाल अर्थसंकल्प (Child Budget) चा तपशील 


Plan Year 2023-24 
Department Name Social Justice 
Plan Type SCSP 
Sector Name Social & Community Services 
Sub Sector Name Welfare of Backward Classes 
Scheme Name e.g. NX280002-fafay कला व्ययसायिक प्रशिक्षणासाठी महिलांना विध्यावेतन 
_ लिंगाधांरेत अथसंकल्प (Gender Budget) व बाल अथसंकल्प (child Budget) SS = ___₹ in Lakhs 
CRC Code Object Name Item Gender Budget Annual Plan(2021-2022) Annual Plan(2022-2023) Annual Plan(2023-2024) 


Description/Unit 
of Measurement 


Actual Achived | Actual Expd. | Anticipated | Anticipated Proposed Proposed 


Target Target Expd. Target Outlay 
ak 2 3 4 5 [ 6 | 7 [ 3 | [ 9 | 10 
2225E418 | Scholarship/Stipend (34) Benefits 1) Non Divisible * * जिथे लाभार्थीची गणना करणे शक्‍य नसते अशा योजनाची ( उदा. रस्ते आणि 
to Students पूल, अनु. जाती (दलित) वस्ती विकास, पाणीपुरवठ्याची सार्वजनिक कामे) 
(Number) माहिती या ओळीत वर्षनिहाय स्तंभ 5 ते 10 मध्ये नोंदवावी. 
2)(a) Male Child (<18 yrs) ** ** जिथे लाभार्थीची गणना करणे शक्‍य असते आणि त्याचे वय 18 Van कमी आहे 
त व्लावाना अशा योजनेबाबतची ( उदा. माध्यमिक शाळांतून पुर तून पुस्तकपेढ्या उघडणे, 
emale Child (<18 yrs) शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या भागातील प्रा. अनु.जाती /जमातीच्या 
2)(c) Transgender Child (<18 yrs) ** विद्यार्थीना विशेष सवलती, इयत्ता ५ वी ते ७ वीत शिकणा-या मागासवर्गीय 
- मुलींना शिष्यवृत्या) माहिती या ओळीत वर्षनिहाय स्तंभ 5 ते 10 मध्ये नोंदवावी. 
2) TotalChild Budget Coponent (<18 | शिका शिका शिक शिका शिका 
yrs) ** 
3)(a) Male>=18 Years *** *** जिथे लाभार्थीची गणना करणे शक्‍य असते आणि त्यांचे वय 18 वर्ष किवा 18 
ता सामन्यात वर्ष पेक्षा जास्त आहे अशा योजनेबाबतची ( nx280002-afeel कला 
बन care व्ययसायिक प्रशिक्षणासाठी महिलांना विध्यावेतन,॥)(280003-स्वयंरोजगार 
3)(c) Transgender>=18 Years *** योजनेखाली महिला व्यक्तीगत अनुदान, ...) माहिती या ओळीत वर्षनिहाय 
स्तंभ 5 ते 10 मध्ये नोंदवावी. 


3)(d) Total >=18 Years | i, | __0| a, | | 
A1) Gender Budget Component [10] [| ee) | [| id [| 
Gender Total [2)+A1)] fs | | [- | | 


Object Total [10 | ee) | [| id | 


प्रपत्र - ग 
यंत्राणानी नियतव्यय मागणी प्रपत्र "ड" सोबत करण्याचे पपत्र (सदर प्रपत्र शासनास सादर करू नये.) (सहायक आयुक्त यांना सादर करावे.) 


दिव्यांग व्यक्‍ती यांचे कल्याण बाबतची माहिती 


Plan Year 2023-24 

Department Name Social Justice 

Plan Type SCSP 

Sector Name Social & Community Services 

Sub Sector Name Welfare of Backward Classes 

Scheme Name e.g. NX280002-fafae कला व्ययसायिक प्रशिक्षणासाठी महिलांना विध्यावेतन 

= Disabled (दिव्यांग) लाभाथो मांहेती. ee oe ___₹ inbakhs 
CRC Code Object Name Item Gender Budget Annual Plan(2021-2022) Annual Plan(2022-2023) Annual Plan(2023-2024) 
Description/U 
nit of 
Measuremen Actual Achived | Actual Expd. | Anticipated | Anticipated Proposed Proposed 
t Target Target Expd. Target Outlay 
1 2 3 ee 5 [ 6 | 7 [fs | 9 | 10 
e.g. 2225E418 eg. e.g. Benefits |1) Non Divisible * * जिथे लाभार्थीची गणना करणे शक्‍य नसते अशा योजनाची ( सार्वजनिक स्थळी 
Scholarship/Stipend (34) | to Students Disabled (दिव्यांग) व्यक्तीसांठी केलेल्या सुविधा ) माहिती या ओळीत 
(Number) वर्षनिहाय स्तंभ 5 ते 10 मध्ये नोंदवावी. 
2)(a) Disabled (दिव्यांग) Male Child (<18 yrs) ** +e जिथे लाभाधीची गग गणना करणे शक्‍य वय असते आणि त्याचे pales 18 पेक्षा का आहे 
म दिव्यांग r अशा याजनंबाबत उदा. मा क शाळातून पुस्तकपंढ्या उघडणे, 
2)(b) Disabled (lee ID Female: chile (S18 yis) 7 शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या व लेल्या भागातील प्रा.शाळेतील अनु.जाती /जमातीच्या 
2)(0) Disabled (दिव्यांग) Transgender Child (<18 yrs) ** विद्यार्थीना विशेष सवलती, इयत्ता ५ वी ते ७ वीत शिकणा-या मागासवर्गीय 
2) Total Disabled (दिव्यांग) Child Budget Coponent (<18 शिका शिक | | | | मुलींना शिष्यवृत्या) माहिती या ओळीत वर्षनिहाय स्तंभ ५ ते 10 मध्ये नोंदवावी. 
yrs) ** 
3)(a) Disabled (दिव्यांग) Male>=18 Years *** जिथे लाभार्थीची गणना करणे शक्‍य असते आणि त्यांचे वय 18 वर्ष किवा 18 
ae) DEE ee cere vee वर्ष पेक्षा जास्त आहे अशा योजनेबाबतची ( nx280002-fefeer कला 
व्ययसायिक प्रशिक्षणासाठी महिलांना विध्यावेतन,॥)(280003-स्वयंरोजगार 
3)(c) Disabled (दिव्यांग) Transgender>=18 Years *** योजनेखाली महिला व्यक्तीगत अनुदान, ...) माहिती या ओळीत वर्षनिहाय 
- — स्तंभ 5 ते 10 मध्ये नोंदवावी. 

3)(d) Total Disabled (दिव्याग) >=18 Years a, a, | a, | ; 


Object Total [id [i [ [i [ [ 


